ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित 
किमान वेतन दर लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः व्हीपीएम-२०२०/प्र.क्र.२०१/पंरा - ०३ 
बांधकाम भवन, २५ ASS रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २२ जून, २०२२ 


वाचा :- 
१. ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम २६९९/प्र.क्र.२०६ (१) /२१ 
दि. २१.०१.२००० 
२. ग्राम विकास विभाग, शासन पत्र क्र. व्हीपीएम २०१३ /प्र.क्र.२४३ / पंरा-३, 
दि. ३०.१०.२०१३ 
३. ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम-२०१२/प्र.क्र.२३५ /पंरा-३, 
दि. ०४.०३.२०१४ 
४. ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम २०१८/प्र.क्र.३९७/पं.रा-३, 
दि. १७.०९.२०१८ 
५. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, अधिसूचना क्र. किवेअ - १०१८ /प्र.क्र. २१५/ 
कामगार-७ , दि. १०.०८.२०२० 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ६१ प्रमाणे ग्रामपंचायतीला त्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार 


कर्मचारी नेमण्याचे व त्यांचे वेतन ठरविण्याचे अधिकार आहेत. सध्या या विभागाच्या वाचा येथील क्र.२ च्या 


दि. ३०.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या क्र .किवेअ -२०१३ /५२/प्र.क्र. २७/ 


कामगार-७ , दि. ७ ऑगस्ट २०१३ च्या अधिसूचनेतील तरतुदी लागू करून त्याद्वारे ग्रामपंचायत 


कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दर लागू करण्यात आले आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून किमान 


वेतन अधिनियम, १९४८ च्या तरतुदींना अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील " स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 


(ग्रामपंचायत ) कामधंदा " या रोजगारात असलेल्या कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर, शासन 


अधिसूचने द्वारे पुनर्निधारित केळे जातात. त्यानुषंगाने १० ऑगस्ट २०२० रोजी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


विभागाने सुधारित अधिसूचना निर्गमित केली आहे.त्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १० 


ऑगस्ट, २०२० च्या अधिसूचनेला अनुसरून सुधारित दर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१०.०८.२०२० रोजीच्या अधिसूचनेळा अनुसरून 
कामगारांची वर्गवारी व परिमंडळ निहाय ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे मूळ किमान वेतन दर खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे दि.०१.०४.२०२२ पासून पुनर्निधारित करण्यात येत आहेत . 


अ.क्र. कर्मचारी वर्गवारी मूळ किमान वेतन दर (दरमहा रुपये) 
परिमंडळ-१ परिमंडळ-२ परिमंडळ-३ 
Ea Hares १४,१२५ १३,७६० १२,६६५ 
2: अर्धकुशल १३,४२० १३,०५५ ११,९६० 
३. अकुठाल १३,०८५ १२,७१५ ११,६२५ 


(१) परिमंडळ-१ : १०,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र 
(२) परिमंडळ-२ : ५,००० ते १०,००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र 
(३) परिमंडळ-३ : ५,००० पर्यन्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र 


२. विभागाचे शासन निर्णय दि. ४ मार्च, २०१४, दि. १७ सप्टेंबर , २०१८ अन्वये निर्गमित केलेल्या 


अटींच्या अधीन राहून कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी अनुज्ञेय शासन हिस्सा देय राहील. सदरचा खर्च 


मागणी क्रमांक एल-२ , 2043- जिल्हा प्रशासन (०७ )(०१) ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांचे मानधन व 


इतर भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन यासाठी अनुदान-३१-सहायक अनुदान ( २०५३ १०४२ ) 


(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या तरतूदीमधून करण्यात येईल. 


3. सदर झासन निर्णयातील तरतूदी दि. १ एप्रिळ, 2022 पासून अंमलात येतील . सदर शासन 


निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं क्रमांक ४०३/२२, दि.१६/६/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६२२११२७४७४४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JADHWAR SUHAS BAJIRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0de66b4d57847be117776aeaf9e53c 
5b70f1b8d7fdab972d3d1e2c6397e1faa5, 
pseudonym=CE8C7F6B15629677C7027D3F2 


FESA809D3649E8F, 
serialNumber=F66717B05E42A313D9839BD1 


BAJIRAO piciserssse”” 
(सुहास जाधवर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव , राजभवन, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. ग्रामविकास मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. ग्रामविकास राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 


६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

७) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी . 

८) सर्व जिल्हा परिषदांचे लेखा व वित्त अधिकारी 

९) सर्व जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 

१०) राज्य प्रकल्प संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान/ राष्ट्रीय ग्रामस्वराज 
अभियान, पुणे 

११) आहरण व संवितरण अधिकारी, रोख शाखा , ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती ( कार्यासन पंरा-३ ) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


